टॅक्सी व ओटोरिक्षांचे भाडेदर सूत्र विहित 
करण्याबाबत श्री.बी.सी.खटुआ समितीस 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०५१५/प्र.क्र.२४४/परि-२ 
मंत्रालय,दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:-२९ सप्टेंबर, २०१७. 
वाचा:- 


१. शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०५१५/२४४/परि-२, दि.१०.१०.२०१६. 


२. शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०५१५/२४४/परि-२, दि.०३.०६.२०१७. 


३. श्री.बी.सी.खटुआ, संचालक, मुंबई ट्रान्सफार्म सपोर्ट युनीट व समिती अध्यक्ष यांचे पत्र 
#.MTSU/T & AR Committee/20 492, दि.३१.०७.२०१७. 


४. श्री.बी.सी.खटुआ, संचालक, मुंबई ट्रान्सफार्म सपोर्ट युनीट व समिती अध्यक्ष यांचे पत्र 
#.MTSU/T & AR Committee/2097/8, दि.२७.०९.२०१७. 


शासन निर्णय : 


राज्यातील ऑटोरिक्षा/टॅक्सींच्या भाडेदराबाबत सूत्र विहित करण्याकरीता संदर्भाधिन क्र.१ 
येथील दि.१०.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये श्री.बी.सी.खटुआ, संचालक, मुंबई ट्रान्सफार्म 
सपोर्ट युनीट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. श्री.खटुआ यांच्या 
अध्यक्षतेखाळील समितीच्या कामकाजात झालेली वाढ लक्षात घेवून दि.३० सप्टेंबर,२०१७ पर्यंत 
समितीस मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्ण महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१००३१२१०२०७९२९ 


असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Madhukar Sarjerao Ghog 

DN: c=IN, hi Hi Depi 
a hu ar postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=539635e59a0a994a979279d7926 1 fa9f3f9070d1a37dfe2 
9dbc4be5d1c827: 

S Gh INumber=344b95 1816c517fcea0454e21d7fde25cc87830c18 

a ry erao 7 Oga re 0514dafd44Sec2bc6b50bf, dhukar 5० 9 
घोगरे 12:44:36 4-05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
३) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०५१५/प्र.क्र.२४४/परि-२ 


४) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन,मुंबई 

५) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विधानभवन,मुंबई 

६) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन,मुंबई 

७) मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन,मुंबई 
) 
) 


८) मा.विरोधी पक्षनेता, (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन,मुंबई 

९) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन,मुंबई 

१०) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई 

११) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२) अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१४) श्री.बी.सी.खटुआ, संचालक, मुंबई ट्रान्सफार्म सपोर्ट युनीट, व्दारा-परिवहन आयुक्‍त 

महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

१५) श्री.गिरीश गोडबोले, जेष्ठ विधीज्ञ व्दारा-परिवहन SIGHT, AERTS राज्य, मुंबई. 

१६) श्री.डी.जी.जाधव, सेवानिवृत्त परिवहन आयुक्त, व्दारा-परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई. 

१७) श्री.नितीन शांतीलाल दोषी, सनदी लेखापाल, व्दारा-परिवहन SAAT, AERTS 
राज्य, मुंबई. 

१८) परिवहन SQA, AERIS राज्य,मुंबई. 

१९) कार्यासन परि-३/४,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


